पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 


७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 


9. 


qo. 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 


दिनांक ३० जानेवारी, 2023 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक २२ मे, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 


दिनांक १४ जून, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक २० जुले, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 


दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक २७ डिसेंबर, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


११. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक १८ जानेवारी, २०२४ 
प्रस्तावना:- 
जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 
परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी संबधित 
जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन (३) ते (११) येथील शासन निर्णयान्वये रु.१८.७४ कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. या जिल्हा परिषदांनी आतापर्यंत केलेला खर्च विचारात घेऊन 
कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी या जिल्हा परिषदांना पुढील निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 
नियमित वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षातर्गत ३६, सहायक 
अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली एकूण रुपये १,१५,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पंधरा 
लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 

अ. जिल्हा परिषद | संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
i रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 2 & प 
Lee | नांदेड ४९ ३०,००,०००/- । रूपये तीस लाख फक्त 
२ | जळगांव 49 24,00,000/- । रूपये पंचवीस लाख wad 
३ | लातूर ८ १०,००,०००/- रूपये दहा लाख फक्त 
४ । रायगड २० १५,००,०००/- | रूपये पंधरा लाख Had 
५ | रत्नागिरी २८ १५,००,०००/- | रूपये पंधरा लाख फक्त 
६ | पालघर १३ ५,००,०००/- | रूपये पाच लाख फक्‍त 
७ । बुलढाणा | ao ठ १०,००,०००/- रूपये दहा लाख फक्त 
८ | बीड २ ५,००,०००/- | रूपये पाच लाख फक्त 

एकूण १८७ १,१५,००,०००/- | रुपये एक कोटी पंधरा लाख फक्‍त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


2. उपरोक्त अनुदानाशिवाय रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला 22949998 या लेखाशिर्षांतर्गत 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली एकूण रुपये २,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन 
लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 

>; उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 
कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिली आहेत. सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 
वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून त्यापूर्वीचे वेतन प्रलंबित असल्यास, 
उपरोक्त अनुदानातून ते अदा करु नये. तसेच संदर्भाधीन दिनांक 30.09.2023 च्या शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या पदनामानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय होणाऱ्या 
वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन अदा करण्याची दक्षता घ्यावी. 

४. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही 
वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. 

प. ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांतर्गत वितरीत HIS अनुदान वेतनासाठी 
असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक 92.09.2023 च्या शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” 
स्वरुपाचे आहे. तसेच ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टांतर्गत वितरीत केळेले अनुदान 
“सशर्त” स्वरुपाचे आहे. 

६. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 
खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत 
करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline Ted वितरीत करण्यात येऊ नये. 

छ. कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी जेवढ्या निधीची आवश्‍यकता आहे, तेवढाच निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यात यावा. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित 
करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 

ag या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 2294- 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ 
पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)/३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
ळेखाशिर्षाखाली प्रकरण परत्वे खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
९. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ 
एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 
qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५//.॥॥॥8॥859॥1॥9.90७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१६१०२४२००७२८ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 
B A | A S A H F B B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d297 
0b24702e05968e1 9, postalCode=400032, st=Maharasht 


डॉ 
ialNumber=0EDD9C3872935C07 1332E1F94CBCDC9828471B32 
51EEE2D5C23FD681EC41CEFA, -BALASAHEB B HAJARE 


Date: 2024.02.16 14:59:48 +05'30 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सांगली/धाराशिव/ 
जळगांव/नांदेड/लातूर/बुलढाणा/बीड/पालघर 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सांगली/ धाराशिव / 
जळगांव/नांदेड/लातूर/बुलढाणा/बीड/पालघर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सांगली/ धाराशिव /जळगांव/नांदेड/ 
लातूर/बुलढाणा/बीड/पालघर 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सांगली/ धाराशिव / 
जळगांव/ नांदेड/लातूर/बुलढाणा/बीड/पालघर 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४ २२/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ 


सोबतचे विवरणपत्र 
अक्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम | सेवा निवृत्ती दिनांक | 
रायगड प 
१ | श्री. अशोक चंदर प मजूर ३०.११.२०२६ 
२ [श्रो.मोहनहिराजीपाटील = |मजूर ३१.०५.२०२७ 
३ [at नवनाथ चांगु प मजूर 
४ श्री. सुरेश कृष्णा प मजूर ३०.०६.२०२६ 
६ [st नरेंद्र रघुनाथ प मजूर ३१.०७.२०२५ 
उ किअकलसिकतनवक ———J 
८__ [anita tat RR ३०.०६.२०२५ 
९ श्री. केलास बाळु म्ह मजूर 
१० ail. भगवान वासुदेव प मजूर ३१.०५.२०२६ 
११ at. अनंत पांडुरंग प मजूर ३०.०६.२०२७ 
१२ श्री. अनंत धाऊ प मजूर ३०.०६.२०२८ 
१३  । श्री. रामकृष्ण नारायण म्ह मजूर ३१.०८.२०३२ 
१४ । श्री. भगवान काशिनाथ प मजूर ३१.०८.२०३२ 
१५ श्री. राजन मारुती प मजूर ३०.०९.२०३० 
१६. (ates | मजूर ३१.०५.२०२७ 
१७ [श्रो. महादेव थोडेंडबळे [ARR ३१.०५.२०२३ 
१८ at. सुनिल गणपत गोरेगांवव मजूर ३१.१०.२०२९ 
१९ [St साधु आत्माराम पालकर मजूर ३१.०५.२०२९ 
२० । श्री. लक्ष्मण कृष्णा ठाकूर मजूर ३१.०५.२०२६ 
जळगांव जिल्हा परिषद 

g श्री. नवलसिंग चरणसिंगराठाोड | , नबलांस णासग राठ कामगार 38.04, 2033 
२ | Sil. जर्नादन लक्ष्मण कोळो कामगार 
३ ।श्री. सोपान रामदास चौधरी कामगार ३०.०५.२०२९ 
yal. अरुण वसंत चौधरी कामगार 
५ श्री. संतोष बाबुराव येवले कामगार ३०.०८.२०२५ 
६ | श्रो. राजेद्र विनायक पाटील  |कामगार २८.०२.२०२४ 
७ श्री. बसंत बाबराव प कामगार २३१.०३.२०३१ 
८ श्री. महेंद्र रामेश्वर चौधरी [TIN 
8 परमल राठ कामगार २१.०३.२०३२ 
१० श्री. उत्तम माधवराव प कामगार 
११ श्री. भागवत चंद्रसिंग पवार कामगार ३०.०६.२०२६ 
१२ श्री. संजय विठठल महाजन (माळी) कामगार ३१.०५.२०३१ 
१२ SA णासग कच्छवा कामगार २१.०५.२०२६ 
१४ al. लालचंद काशिनाथ कामगार 
१८ श्री. दयाराम शंकर जाधव कामगार ३०.०४.२०२७ 
१६ | श्री. अजुन साहेबराव शिंदे (पाटील)  |कामगार 
१७ [SI विलास जगन्नाथ मोरे कामगार २३१.०५.२०४१ 
१८ श्रो.प्रविण अशोकराणे | कामगार ३१.०७.२०३३ 
१९ ।श्री. विकास मधुकर प कामगार ३१.०३.२०३८ 
२० | श्री. संजय देविदास राण कामगार ३१.१०.२०३५ 
२१ श्री. सुनिलवासुवपाटील | | तस बासुदेव प कामगार २१.०१.२०३५ 
२२ ।श्री. धनराज हरी कोळी कामगार 
२२ at. प सुरेश कोळी कामगार २३१.०५.२०२७ 
२४ श्री. राजेंद्र पांडुरंग भोळे कामगार 
२५ [ait विकास प्रभाकर धनगर कामगार ३०.०४.२०३९ 
२६ [at face कडु प कामगार 


२७ |श्री. अनिल काशिनाथ प कामगार ३१.०५.२०३० 

९८ त्र वलास सपुड काळा 
२९ | Si. सुधाकर शांताराम प कामगार ३१.०५.२०२७ 

३० | श्री. अनिल त्र्यंबक प कामगार 
३१ विदा रतन राठ कामगार २३१.०५.२०३४ 
३२ । श्री. योगेश रामलाल चव्हाण कामगार 
33 श्री. Fears कोतकबोरसे | | , पुरुषोत्तम कौतिक बोरसे कामगार २९.०२.२०४० 
३४ lait. डिंगंबर पांडुरंग प कामगार २९.०२.२०४२ 

३५ श्री. सुजत शांताराम प कामगार ३०.०६.२०४५ 
३६ | at. संतोष रमेश गुंजाळ कामगार 
३७ ।श्री. सचिन भानुदास प कामगार ३१.०१.२०४४ 
३८ a. प्रदिप युवराज प कामगार 
38 जितेंद्र संजय शेळवे कामगार ३१.०७.२०४८ 
vo |श्रो.निलेशचिधुफिके | कामगार ३०.०६.२०४८ 

3 श्री.निलेशदेवदासशिदे || , निलेश देविदास शिंदे कामगार ३०.०९.२०४८ 
४२ । श्री. शरद अशोव कामगार 
४२ श्री दिपकहरीफिके  1))|_| . दिपव फिरवे कामगार २३०.०५.२०४९ 
४४ |श्री. सोपान अभिमन पाटील |कामगार ३०.०६.२०४१ 

YG कर जगन्नाथ प कामगार ३०.०६.२०३१ 
४६ [St गजानन बाबुराव प 
४७ |S. प्रमोद प्रभाकर भंगाळे कामगार २१.०८.२०४५ 
४८ [sh विजय खंडू प कामगार 
४९ ।श्रो. अनंत श्रीकृष्ण प कामगार २१.०७.२०५१ 
uo श्री. ज्ञानेश्वर निबादेसले | कामगार 
५१  ।श्री. जितेंद्र शिवाजी जाधव कामगार २३१.०५.२०४२ 
५२ श्री. रविंद्र मातंड चव्हाण कामगार 

५३ ।श्री. जितेद्र मार्तंड चव्हाण कामगार ३०.०७.२०२८ 
५४ | श्री. चंद्रभान तुळशिराम म कामगार ३१.१२.२०३१ 
Gy श्री. बापु साहेबराव मराठे कामगार २८.०२.२०४२ 
५६ |S. सुरेश राजाराम धनगर कामगार ३१.०७.२०२७ 

alg Jat. porate , केलास भिका मोरे कामगार ३१.१२.२०२९ 

1 नांदेडजिल्हापरिषदे ||| 

१ श्री. भुजंग शंकर सिलेव मजूर ३०.०६.२०२९ 

3 श्री.बालाजीमारोतीगुंडूरे 161|ढ| 3 मारोती गुं [चौकीदार 7 _| ३०.०४.२०२८ 

५ श्री. खुशाल गणपती इंगळे |चोकोदारा  ढ | ३१.०७.२०२९ 

६ श्री. पांडुरंग लक्ष्मण गोणे ३०.०६.२०२८ 

७ , छत्रपती नारायण जामनेव parte 7 | २३१.०८.२०२५ 

| Sit. शंकर धेना जाधव |[चोकोदारा 7 _| ३१.१०.२०२६ 

११ [Sil शे. उसमान घुडुसाब |चोकोदारा | ३१.०७.२०२९ 

१२ श्री. शेख रफोकपापामयां fate || ३१.०७.२०३० 
१४ श्री. शामराव देवला जाधव ३१.०५.२०२६ 

१८ at. रमेश बालु सुरावार aie ३१.०१.२०२९ 

१६ ।श्रो. भगवान गंगाधर काळे ३१.१०.२०३१ 

१७ | AL महमद आसफ महमद वास मजूर २३१.०७.२०२३१ 

१८ |श्रो. श. Tar शे. अ. शुकुर ३१.१२.२०२४ 

१९ श्री. महुद अय्युबखा q [चौकीदार | २३१.०५.२०२८ 


२० श्री. केशव दत्ता हाटकर मजूर ३१.०३.२०२४ 
peers 
२२ श्रोस॒ दासराव पाठक मजूर ३१.१२.२०२५ 
२३ [al काझी मोईनोद्दिन अ. शुकूर पंपचालक 
र्ड मजूर ३१.०३.२०२८ 
२५ | श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार [फिटर | 
२६ श्री. गोविद गणपतोईंबीतबारा 77 | प मजूर ३१.०३.२०२२३ 
त म 
Rc a फ हुसेन स. डु मजूर २१.०९.२०२२३ 
२९ । श्री. प्रकाश शंकर भरव मजूर 
२० श्री. रमेश केरबालोखंडे fa |  २८.०२.२०२५ 
BR श्रो.बळोव्यकोबीशिदे | | ळी व्यंकोब् मजूर ३०.०४.२०२३ 
३४ ।श्री. माधव उमाजी डोकळे मजूर ३०.०६.२०२८ 
३५ श्री. उस्मान शे. चाँद मजूर 
३६ । श्री. भास्कर नामदेव दुडकोव मजूर ३१.०३.२०३० 
३७ [aia कोंडीबा कल्याणकर मजूर 
३८ उत्तम केशव होडाळे |चोकोदारा | ३१.१२.२०२७ 
३९ | श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी |[चौकोदारा | 
Ko मारांती बंबलवाड |चोकोदार | ३०.११.२०२४ 
४१ | श्री. मगदुम शे. गुलाबसाब मजूर 
डर पग रामसिंग ठाकुर |चोकोदार |  २८.०२.२०२५ 
४३ ।श्री. विलास संभाजी कदम |[चौकोदारा | 
४४ [ST खुशाल व chs parte | ३१.१२.२०२४ 
४५ [Si रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर वॉलमन 
BE बाबु लक्ष्मण अभं वॉलमन ३०.०६.२०२५ 
४८ | श्री. विजयकुमार विठ्ठलराव दाचावर [फिटर | ३१.०७.२०२५ 
४९ St. म. युसुफ इस्माईल |कनिष्ठ अभियंता | 
१ [|श्रीमतीके.व्ही.नामुष्टे [संगणक ३१.०८.२०२५ 
२ श्री. एस. व्ही. साळव संगणक ३०.०६.२०२४ 
४ श्री. एस. आर. कनि. सहा. ३०.०४.२०२६ 
५ (st. एस. डी. आख पंपचालक 
६ | at. एस. एस.सावंत |पंप मदतनीस | A x ३१.०५.२०२८ 
८ श्री. एस. आर. et | BR. 04. RORZ 
pate J 
१० ।श्रो. एस. एस. पवार |जोडाराी || ३०.०४.२०२३ 
११ |श्री. आर. एस.गवाणकर मजूर 
१२ a. आर. टो. जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१३ | श्री. एस. वाय. चव्हाण मजूर 
१४ श्री. ए. टी. जाधव मजूर ३१.०७.२०३० 
१६ श्री डीपीनिरे मजूर ३०.०४.२०३१ 
१८ श्री. एस. एस. मजूर ३१.०५.२०२५ 
१९ | श्रो. एस. आर. खाप मजूर 
२० श्रो.ए. टी. कनाव मजूर ३०.०६.२०२५ 


२१ [ait पी. बी. तांबे मजूर ३०.०५.२०२६ 

रर त्रो.एस. एस. ge 
२३ ।श्रो. यु. पी. महाडीव मजूर ३०.०९.२०२६ 
२४ fat. सो. डो. पवार मजूर 
२५ श्री. एस. सी. मे मजूर ३१.०८.२०२९ 

२६ | ait. फाईक शेख महंमद नांदगांबकर 
२७ शोक रघुनाथ चिकणे |जोडाराी || ३१.०३.२०२७ 

लातूर परिष 

१ श्री. गोरे राजेश्वर गुरुनाथ मजूर ३०.११.२०२५ 

२ श्री. पुणे संजय मन्मथअप्पा मजूर ३०.०९.२०२६ 

३ श्री. केंद्रे दत्तात्रय निळकंठ मजूर ३१.०५.२०२५ 

४ श्री. केंद्रे प्रभाकर तुकाराम मजूर ३१.१२.२०२७ 

५ श्री. नरवटे विक्रम मकाजी मजूर ३०.०६.२०२४ 

६ श्री. स्वामी सोमनाथ बाबय्या पंपचालक ३०.०६.२०२३ 

७ 41. वाघम ब चांदु quae 38.04, ORY 

८ श्री. केगादे लक्ष्मण मरीबा मजूर ३०.०९.२०२६ 

पालघर जिल्हा परिषद 

१ | Sit. श्रीकांत बामन भावसार मजूर ३१.०८.२०२८ 

२ श्री. सुरेश लाल्या चिप मजूर ३१.०८.२०३२ 

३ श्री. संजय रघुनाथ गावड मजूर 
४ श्री. कांचन मोहन ठाकूर मजूर ३१.०१.२०३१ 

५ (St. अरविंद आत्माराम प मजूर ३०.०६.२०३२ 

६ श्री. जयवंत बाळाराम प मजूर ३१.०५.२०३१ 

८ श्री. रामभाऊ शिवराम प मजूर ३१.१०.२०२८ 

8 श्री.मिलीदमोहनपाटील | मजूर ३१.०५.२०३४ 

0 श्री. प्रकाश वम मजूर ३१.०८.२०२९ 

११ (at. दत्तात्रेय श्रावण राव मजूर 
१२ | श्री. रघु वामन दारोडव मजूर ३१.१२.२०२३ 

१३ । श्री. हरिश्चंद्र जयराम बाळ मजूर ३१.१०.२०२८ 

बुलढाणा जिल्हा परिषद 

१ श्री. बसंत महादेव भेडे मजूर ३१.१२.२०२४ 
peers 
a Slimmer PPR ३०.०६.२०२६ 

५ [St गजानन सुखदेव खरात मजूर ३१.०७.२०३३ 

६ श्री. नंदकिशोर उत्तमराव गव्हाड मजूर 
७ श्री. नारायण श्रीराम बोरसे मजूर ३१.०५.२०२८ 

८ श्री. अरुण उखर्डा राऊत मजूर ३०.०९.२०३१ 

8 . श्रीराम दयाराम मजूर ३०.०९.२०२९ 

१० | श्री. प्रकाश दामोधर चौधरी मजूर 
११ | ST. मनोहर शंकर इंगळे मजूर ३१.०५.२०२५ 

१ facia. सारे RR ३१.०७.२०३० 

२ श्री. एम. एम. कऱ्हाड मजूर २८.०२.२०२६ 

BALASAHEB B Sekai 
HAJARE See ere 


Date: 2024.02.16 15:00:27 +05'30' 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


